ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्थेद्वारे मुंबई व 
नागपूर येथे चालविण्यात येणा-या “मास्टर ऑफ 
हयुमन कॅपिटल मॅनेजमेंट अण्ड एम्प्लॉई रिलेशन्स' 
(Master of Human Capital Management and 
Employee Relations) या पदव्युत्तर पदवी 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमएलआय-११२३/प्र.क्र.१९७/काम-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १५ डिसेंबर, २०२३ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय क्र.एमएळआय-०५१९/प्र.क्र.२३/ काम-६ दि.१६/०४/२०२१ 
२) संचालक, ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.मश्रविसं/ ९८२ दि.०३/११/२०२३ 


प्रस्तावना: 


उपरोक्त संदर्भाधीन दि.१६/०४/२०२१ च्या शासन निर्णया अन्वये ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान 
संस्था येथील अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात आली आहे. सदर झासन निर्णयामध्ये नमूद 
केलेल्या मास्टर ऑफ लेबर स्टडीज' (एम.एल.एस.) या अभ्यासक्रमाच्या Waal प्रक्रियेची कार्यपध्दती नमूद 
केली आहे. 

नवीन शैक्षणिक धोरण-२०२० (New Education Policy २०२०) नुसार 'मास्टर ऑफ लेबर स्टडीज' 
(एम.एल.एस.) या अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यात आली असून, सदर अभ्यासक्रमाचे नांव मास्टर ऑफ 
हयुमन कॅपिटल मॅनेजमेंट अँण्ड एम्प्ळॉई रिलेडन्स' (Master of Human Capital Management and 
Employee Relations) असे केळेळे आहे. सदर अभ्यासक्रम हा मुंबई विद्यापीठ आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी 
महाराज नागपूर विद्यापीठ यांच्या मान्यतेने दोन वर्षांत एकूण चार सत्रांमध्ये (७881185918) राबविण्यात येणार 
आहे. नवीन अभ्यासक्रमाचे नांव हे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून राबविण्यात येणार आहे. संस्थेच्या 
अभ्यासक्रमाचे नवीन नांव सुधारीत अभ्यासक्रम हा नवीन शैक्षणिक धोरण - २०२० प्रमाणे विहित केला 
असल्याने, सदर पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेशा घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरीता प्रवेश प्रक्रिया विहित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

शासन निर्णय क्र.एमएलआय-०५१९/प्र.क्र.२३/ काम-६, दि.१६/०४/२०२१ मध्ये विहित केलेली 
शैक्षणिक पात्रता आणि प्रवेश प्रक्रिया ही 'मास्टर ऑफ हयुमन कॅपिटल मॅनेजमेंट अण्ड एम्प्लॉई रिलेशन्स' 
(Master of Human Capital Management and Employee Relations) या पदव्युत्तर पदवी 
अभ्यासक्रमासाठी राबविण्यास संचालक, ALA. GRAS महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई यांना शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलआय-११२३/प्र.क्र.१९७/काम-६ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१२१५११५०४४७७१० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DEEPALI UPENDRA JAPE 

F F PA | | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=735d6d81d9099a643dc5a1e7e261a6ea60ad4418817bd25 
d02db4654ea8c8el 1, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


UPENDRA JAPE  iiciccsersr onanism 
(दीपाली जपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचालक, ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई 
उपसंचालक, ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, नागपूर 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
२. मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
३. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायकम, उ.ऊ,कामगार व खनिकर्म विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवड नस्ती (कामगार-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


